“सेवाग्राम विकास आराखडा 
जिल्हा, वर्धा”. 
निधी वितरणाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- सेविआ २०२०/प्र.क्र. ४८/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१ 


वाचा : १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. सेविआ २०१८/प्र.क्र.६८/का.१४४४, 

दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८. 

२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ-२०२०/प्रक्रश्‍८/का.१४४४, 
दिनांक ०८ जुले, २०२० 

३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ-२०२०/प्रक्रश्‍४८/का.१४४४, 
दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०२० 

४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ-२०२०/प्रक्र४८/का.१४४४, 
दिनांक ०५ फेब्रवारी, २०२१ 


प्रस्तावना : 

सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी “सेवाग्राम विकास 
आराखडा” मधील रु.१६२.५१२७ कोटी किंमतीच्या विविध कामांना संदर्भाधीन नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये “सुधारित प्रशासकीय मान्यता” प्रदान 
करण्यात आली आहे. “सेवाग्राम विकास आराखडा” करीता () नियोजन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.सेविआ-२०२०/प्रक्र४८/का.१४४४, दिनांक ०८ जुले, २०२० अन्वये रू.३२,३८,४०,०००/- 
(i) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ-२०२०/प्रक्रश्‍८/का.१४४४, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, 
२०२० अन्वये रू.५४,७०,०००/- आणि (ii) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ- 
२०२०/प्रक्र४८/का.१४४४, दिनांक od जुले, २०२० अन्वये रू.१६,३०,५०,०००/- असा एकूण 
रू.४९,२३,६०,०००/- निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता, “सेवाग्राम विकास 
आराखडा” करीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या एकुण 
रू.६५.३२ कोटी निधी मधून रू.९०,०००/- निधी जिल्हाधिकारी, वर्धा यांना वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी, “सेवाग्राम 


विकास आराखडा” अंतर्गत खालील बाबींसाठी जिल्हाधिकारी, वर्धा यांना रु.९०,०००/- (रुपये 


नव्वद हजार फक्त) निधी उदिष्टनिहाय खालील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ 2020/H.H. ४८/का.१४४४ 


सन २०२०-२१ या झासन निर्णयान्वये 
यापूर्वी वितरित 
उद्दिष्ट करिता केलेला निधी वितरित करावयाचा 
अर्थसंकल्पित निधी निधी 
१३-कार्यालयीन रू.२,००,०००/- रू.६०,०००/- रू.९०,०००/- 
खर्च 
२. “सेवाग्रामविकास आराखडा” करीता होणारा खर्च मागणी क्रमांक “ओ-१०, ४५१५-इतर 


ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, १०२-सामुहिक विकास, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१)-बहुउद्देशिय कार्यक्रम, (०१)(४२)-सेवाग्राम विकास 


योजना, जिल्हा वर्धा (४५१५०८६१)” या लेखाशिर्षांखाली खर्ची टाकण्यात यावा. वर नमुद केलेल्या 


लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल कार्यालय, नागपूर कडे नोंदविलेल्या 


खर्चाचा दरमहा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे “उपयोगिता 


प्रमाणपत्र” शासनास जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी तात्काळ सादर करावे. 


३. वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 


अनुसरून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२४१७३२४५९६१६ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VI DYA RAMAP PA pital signed by VIDYA RAMAPPA 


DN: CN = VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA, C 
HAM PAYYA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
DEPT 
Date: 2021.03.24 17:39:55 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव 


प्रत तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्‍त नागपूर विभाग, नागपूर, 
) जिल्हाधिकारी, वर्धा 


) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
) 
) 


मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ 2020/H.H. ४८/का.१४४४ 


सन्माननीय संसद सदस्य (सर्व) 

सन्माननीय विधानसभा व विधान परिषद सदस्य (सवी 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११) वित्त विभाग (व्यय-८), (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई 

१२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा, 

१४ नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई 

१५) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४, मंत्रालय, मुंबई. 


an 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


